जलसंपदा विभागासाठी निविदा कार्यपद्धती. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- निविदा ०४१७/(प्र.क्र.२४७/१७)/मोप्र-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४/०६/२०२४ 


वाचा:-जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र. निविदा ०४१७/(प्र.क्र.२४७/१७)/मोप्र-१, दि. १८/१०/२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
जलसंपदा विभागासाठी निविदा कार्यपध्दती दिनांक १८/१०/२०२३ रोजीच्या शासन 

निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेली आहे. निविदाकाराने क्षेत्रावर करावयाचे geo tagging बाबतचा सदर 
शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१४ रद्द करण्यात येत आहे त्याअनुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णयातील geo- tagging 
च्या अनुषंगाने असलेल्या इतर सर्व तरतुदी रद्द समजण्यात याव्यात. 

सदर बदल हे शुध्दीपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकास ज्या निविदा प्रसिध्द झालेल्या नाहीत 
stan सर्व निविदांसाठी लागू होईल. 
सदर शुध्दीपत्रकाची अंमलबजावणी निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होईल. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र २०२४०६१४१५५२२५५२२७ हा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SANDIP ARUN 
BHALERAO 
(संदिप भालेराव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१) मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (जलसंपदा विभाग) 
७ सचिव, जलसंपदा विभाग/वित्त विभाग/नियोजन विभाग 
८) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर 


qo) कार्यकारी संचालक, (सर्व 

११) महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 

१२) सर्व मुख्य अभियंते, जलसंपदा विभाग 

१३) सर्व अधीक्षक अभियंते, जलसंपदा विभाग 

१४) सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) कार्यासन मोप्र-१ (निवडनस्ती) 


